महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिम सन 
२०१५-१६ मधील तंटामुक्त गावांची नावे 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१६/प्र.क्र.७९/पोल-१५ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : 29 मार्च, २०१७. 
वाचा :-१) शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-१०११/सीआर-४३/२००८/पोल-१५, दि. १४ ऑगस्ट, २००८ 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का.व सू) महाराष्ट्र राज्य, पोलीस महासंचालक यांचे शा.पत्र 
क्र.पोमसं/४०/९०६९/मगातंमुगा-जि.बा.मु./४६/२०१६, दिनांक १९.१.२०१७. 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का.व सू.) महाराष्ट्र राज्य, पोळीस महासंचालक यांचे शा.पत्र 
क्र.पोमसं/४०/९०६९/मगातंमुगा-जि.बा.मु./४६/२०१६, दिनांक २०.३.२०१७. 


शासन निर्णय :- 


गावात तंटे होऊ नयेत तसेच दाखल असलेले तंटे व नव्याने निर्माण होणारे तंटे लोकसहभागातून 
मिटविण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सामाजिक शांतता प्रस्थापित होऊन राज्याची समृध्दीकडे 
वाटचाल व्हावी, या उद्देशाने दिनांक १५ ऑगस्ट, २००७ पासून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम 
राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. सन २००७-०८ ते सन २०१४-१५ पर्यंत एकूण १८९९३ एवढ्या गावांना 
तंटामुक्‍त पुरस्कार दिलेला असून १२९८ एवढ्या गावांना विशेष शांतता पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. 
नवव्या वर्षाची मोहिम दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ पासून सुरु करण्यात आली आहे. 


२. नवव्या वर्षातील मोहिम अंमलबजावणी कार्यक्रमानुसार १५ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट, २०१६ या 
कालावधीत ग्रामपंचायतीनी ग्रामसभा आयोजित करुन मोहिमेतील आपला सहभाग निश्चित करावयाचा 
होता. या मोहिमेतील तंटामुक्‍त गाव समितीने, भविष्यात तंटे निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना करणे आणि गावात दाखल असलेल्या दिवाणी, महसुळी व इतर तंट्याची माहिती ३० 
सप्टेंबर २०१६ पर्यंत संकलित करुन, दाखल तंटे व नव्याने निर्माण झालेले तंटे लोकसहभागातून 
सामोपचाराने मिटविण्यासाठी कार्यवाही करावयाची होती. 


३. भविष्यात तंटे निर्माण होऊ नयेत याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, दिनांक ३० सप्टेंबर, 
२०१६ पूर्वी दाखल तंटे आणि ३० सप्टेंबर २०१६ नंतर निर्माण झालेले तंटे सामोपचाराने मिटविणे यासाठी 
दिनांक १४ ऑगस्ट २००८ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण २०० गुण विहीत करण्यात आले आहेत. तंटामुक्‍त 
गाव जाहीर करण्यासाठी १) प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे २) दाखल तंटे मिटविणे व ३) नव्याने निर्माण 
होणारे तंटे यासाठी अनुक्रमे ५६, ७० व १४ असे किमान गुण प्राप्त करणे आवश्‍यक आहे. सदर किमान 
गुणांची बेरीज १४० येत असली, तरी गाव तंटामुक्‍त म्हणून पात्र ठरण्यासाठी oo गुणापैकी किमान १५० 
गुण मिळविणे आवश्यक आहे. २०० पैकी १९० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त करणाऱ्या गावांना त्यांच्या 
मिळणाऱ्या पुरस्कार रकमेच्या २५ टक्के इतकी वाढीव रक्कम विशेष शांतता पुरस्कार म्हणून देण्याची 
तरतूद उपरोक्त दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ च्या निर्णयात करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१६/प्र.क्र.७९/पोल-१५ 


४. दिनांक १४ ऑगस्ट २००८ च्या शासन निर्णयामध्ये निर्धारित करण्यात आलेले तंटामुक्‍त गावांचे 
निकष स्वयंमुल्यापनानुसार पूर्ण करणाऱ्या गावांच्या तंटामुक्त गाव समित्यांनी, सन २०१५-१६ या 
मोहिमेच्या नवव्या वर्षामध्ये दिनांक १ मे, २०१६ रोजी ग्रामसभेत गाव तंटामुक्‍त झाल्याचे घोषित करावयाचे 
होते. त्यानुसार राज्यातील एकूण १५४ गावांनी स्वयंमूल्यमापनानुसार गाव तंटामुक्‍त झाल्याचे घोषित 
केले. सदर गावांचे ५ मे, २०१६ ते ५ जून, २०१६ या कालावधीत जिल्ह्यांतर्गत मूल्यमापन करण्यात आले. 
त्यामध्ये १५४ गावे पुरस्कारासाठी पात्र ठरली, दिनांक २० जून, २०१६ ते २० जुलै, २०१६ या कालावधीत 
या गावाचे जिल्हा बाह्य मूल्यमापन करण्यात आले असून समित्यांनी आपला अहवाल शासनास सादर 
केला आहे. त्यानुसार राज्यातील १५४ गावे तंटामुक्‍त गाव म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यापैकी ११ 
गावे २०० पैकी १९० किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त करुन विशेष शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरली 
आहेत. सदर गावांची जिल्हानिहाय यादी सोबतच्या परिशिष्ट- अ येथे दर्शविण्यात आली आहे. सन २००१ 
च्या जनगणनेप्रमाणे गावाच्या एकूण लोकसंख्येनुसार त्यांना मिळालेल्या पुरस्करांची रक्‍कम गावाच्या 
नावांसमोर “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 


५. ज्या गावांना सन २००७-०८ ते सन २०१४-२०१५ या मोहिमवर्षात तंटामुक्‍त गाव पुरस्कार घोषित 
करण्यात आला आहे. अशा गावांचा समावेडा सन २०१५-१६ या मोहिम वर्षातील तंटामुक्‍त गाव पुरस्कार 
पात्र गावाच्या यादीत असल्यास त्यांना सदर पुरस्कार अनुज्ञेय असणार नाही. 


६. प्रत्येक जिल्ह्यातील पुरस्कार प्राप्त गावांना अनुज्ञेय ठरणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेचे वितरण सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी करावे. 


७. पुरस्कार रकमेचा विनियोग या विभागाच्या दि. १४ ऑगस्ट, २००८ च्या शासन निर्णयातील 
परिशिष्ट-७ मध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे संबंधित ग्रामपंचायतीने करणे बंधनकारक 
राहील. पुरस्कार रकमेचा विनियोग नियमबाह्य झाल्यास सदर रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात 
येईल. 


८. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिम अंतर्गत तंटामुक्‍त गांव 
पुरस्कारासाठी येणाऱ्या रुपये ३,९५,००,०००/- (रूपये तीन कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त) एवढया खर्चास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दिनांक १७.०४.२०१५ मधील तरतूदी व त्यासोबतचे परिशिष्ट ७ ते ११ मधील सर्व अटींची पुर्तता तसेच 
प्रशासकीय विभागाला देण्यात आलेल्या अधिकारान्वये हा शासन आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. या बाबीवर होणारा खर्च रुपये ३,९५,००,०००/- (रूपये तीन कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त) मागणी 
क्रमांक बी-१ प्रधान लेखाशिर्ष-“२०५५ पोलीस (००)(१०) तंटामुक्‍त गाव मोहिम, ३१-सहाय्यक अनुदान* या 
खाली दर्शवून सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


qo. सदर अनुदान हे पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना पोलीस अधीक्षकांमार्फत ९05 द्वारे वितरित 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१६/प्र.क्र.७९/पोळल-१५ 


११. सदर प्रयोजनार्थ काढावयाची देयके ही महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्रमांक ४४ मध्ये सादर 
करुन यासाठी लागणारी रक्‍कम आहरित करावी. 


१२. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ च्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २९ मधील नियम पुस्तीकेतीळ अनुक्रमांक २७ 
मधील नियम १४९ अन्वये तसेच वित्त विभागाने विहित केलेल्या प्रत्येक मार्गदर्शन तत्वाचे पालन करुन व 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१७०३२२११५७३२०१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


bf + bf Digitally signed by Hussein Alimiya Mukadam 
H (1 S S टे l Nn Al | mM lya DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 


Mukadam 0011010000 ह 
(हुसेन अ. मुकादम) 

सोबत :- परिशिष्ट “अ कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, (गृह),मंत्राळय, मुंबई. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१३. सर्व परिक्षेत्रांचे विशोष पोलीस महानिरीक्षक 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१७. सर्व पोळीस अधिक्षक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१६/प्र.क्र.७९/पोल-१५ 


१८. सर्व उपविभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या नियंत्रणाखालील 
संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 
१९. सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधिक्षक यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील संबंधित पोलीस ठाणे, संबंधित ग्रामपंचायतींना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 
२०. संबंधित गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत) 
२१. संबंधित तहसिलदार (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
२२. वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१), गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. निवडनस्ती पोल-१५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.तुमुगां-१२१६/प्र.क्र.७९/पोल-१५, दिनांक २९ मार्च, २०१७ सोबतचे परिशिष्ट "अ' 


अ.क्र |॒जिल्हयाचे नाव तालुका पोलीस ठाणे गांबाचे नांव लोकसंख्या पुरस्कारासाठी विशेष पुरस्कारासाठी | लोकसंख्येनुसार बक्षीसाची 
पात्र/अपात्र (किमान =| पात्र/अपात्र (किमान रक्‍कम 
गुण १५०) गुण १९०) 
| 9 | 2 3 = उडया 4 & fw १२ १३ 
१ | ठाणे ग्रामीण स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
२ [पालघर १. जव्हार १. जव्हार १. नांदगाव २७४४ पात्र अपात्र ३,००,०००/- 
एकूण गांवे hs 'एकूण 3,00,000/- 
2 Pes जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
शि १. दापोली १. कांगवई ९८२ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
एकूण गांवे एकूण १,००,०००/- 
क १. निवती १९३० पात्र अपात्र २,००,०००/- 
एकूण गांवे 2,00,000/- 
६ नाशिक ग्रामीण पात्र अपात्र ४,००,०००/- 
२. गाजरवाडी पात्र अपात्र 3,00,000/- 
शिवरे पात्र अपात्र ४,००,०००/- 
. चापडगाव पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. मालेगाव ३. मालेगाव तालुका |१. आघारखुर्द पात्र अपात्र 3,00,000/- 
पात्र अपात्र ४,००,०००/- 
पात्र अपात्र ४,००,०००/- 
२. विराणे पात्र अपात्र २,००,०००/- 
१. साळसाणे पात्र अपात्र २,००,०००/- 
पात्र अपात्र २,००,०००/- 
पात्र अपात्र २,००,०००/- 
पात्र अपात्र २,००,०००/- 
पात्र अपात्र 3,00,000/- 
पात्र | पात्र | 4,00,000/- 
बल्लेगाव पात्र अपात्र 3,00,000/- 
एकूण गांवे एकूण ४५,००,०००/- 
| अहमदनगर १. नेवासा १. गोगलगाव पात्र | पात्र | 3,७५,०००/- 
२. संगमनेर २.संगमनेर तालुका पात्र a 4,00, 000/- 
. राहुरी ३. राहुरी पात्र अपात्र ४,००,०००/- 
. श्रीरामपुर ४. श्रीरामपुर शहर पात्र अपात्र ७,००,०००/- 
एकूण गांवे एकूण १९,७५,०००/- 
८. (जळगाव १. धरणगाव १. धरणगाव ; पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. गारखेडा पात्र अपात्र २,००,०००/- 
३. कवठळ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
२. रावेर २. सावदा १. मस्कावद खु॥ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
४. मेहुणबारे ८८५१ पात्र अपात्र ७,००,०००/- 
१. बिडगाव / 
४. चोपडा . अडावद कंड्यापाणी ५ पात्र अपात्र ००,०००/- 
य १ mo ७७044 
<a प्र स = न्न 


एकूण गांवे १३ 'एकूण ४१,००,०००/- 
९ धुळे लि 
१.साक्री तालुका | 9. साक्री १. छाईल २१७३ पात्र अपात्र 3,00,000/- 
Bde al पात्र अपात्र ३,००,०००/- 
२. पिंपळनेर १. टेंभे (वार्सा) पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. दापुरा पात्र अपात्र १,००,०००/- 
३. गरताड पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. छावडी आमोद पात्र अपात्र २,००,०००/- 
३.खुडाणे पात्र अपात्र ४,००,०००/- 
पात्र अपात्र 3,00,000/- 
2. शिंदखेडा तालुका |४. नरडाणा पात्र अपात्र १,००,०००/- 
५. दोंडईचा १. कामपुर पात्र अपात्र २,००,०००/- 
३. धुळे तालुका |g. सोनगीर १. कापडणे पात्र अपात्र १०,००,०००/- 
हिं दु स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
j १. कागल १. मळगे बू. पात्र अपात्र ३,००,०००/- 
२. मादयाळ पात्र अपात्र 4,00,000/- 
२. गडहिंग्लज पात्र अपात्र ७,००,०००/- 
एकूण १५,००,०००/- 
गरे पात्र पात्र ३,७५,०००/- 
एकूण गांवे एकूण ३,७५,०००/- 
१३ [सातारा जिल्हाअंतर्गत मध्ये एकही गांव पात्र झाले नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
Ese | स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
% १. माळशिरस पात्र अपात्र ४,००,०००/- 
२. बार्शी पात्र अपात्र 3,00,000/- 
एकूण गांवे एकूण ७,००,०००/- 
१६ |ओऔरंगाबाद ग्रा. १. औरंगाबाद १. करमाड पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. सांजखेडा पात्र अपात्र २,००,०००/- 
३. टाकळीमाळी/ 
'एकलहरा/महमदपूर/ मलकापूर/ पात्र अपात्र 3,00,000/- 
हुसेनपूर 
३. गंगापूर १. घोडेगाव १६७८ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
| १७ | जालना स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
१८ |बीड स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
ee १. उस्मानाबाद पात्र अपात्र ७,००,०००/- 
३. जहागीरदारवाडी पात्र अपात्र २,००,०००/- 
१. बामणीवाडी पात्र अपात्र ३,००,०००/- 
२. तुळजापुर १. बोरगाव (तु पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. फुलवाडी २,००,०००/- 


५. मुरुम १. महालिंगरायवाडी ११४१ पात्र पात्र २,५०,०००/- 
एकूण गांवे ९ एकूण 38,24, 000/- 
२० ।नांदेड स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
२१ लातुर १०० % तंटामुक्त गांव 
२२ [परभणी १. पालम १. पालम १. आनंदवाडी ९२२ पात्र पात्र १,२५,०००/- 
२. गंगाखेड . गंगाखेड ae पात्र पात्र ६,२५,०००/- 
३. सोनपेठ . सोनपेठ . धारासु पात्र अपात्र ४,००,०००/- 
४. परभणी . ताडकळस . टाकळगव्हाण पात्र अपात्र २,००,०००/- 
एकूण गांवे 'एकूण १३,५०,०००/- 
२३ [ferret . सेनगांव . सेनगांव ; पात्र अपात्र १,००,०००/- 
२. हिंगोली ग्रामीण fa. इं पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. लोहगांव पात्र अपात्र 3,00,000/- 
3. लिंबाळा सरहद पात्र अपात्र १,००,०००/- 
पात्र अपात्र २,००,०००/- 
पात्र अपात्र २,००,०००/- 
एकूण गांवे & एकूण ११,००,०००/- 
२४ |अमरावती ग्रा. . दर्यापु . दर्यापुर : अपात्र २,००,०००/- 
. चांदुर बाजार २. आसेगाव . आसेगाव अपात्र ४,००,०००/- 
. भातकुली . भातकुली ; अपात्र ३,००,०००/- 
एकूण गांवे एकूण ९,००,०००/- 
२५ [अकोला . मुर्तीजापुर ग्रा. : पुः १,००,०००/- 
२,००,०००/- 
१,००,०००/- 
२. बार्शिटाकळी जांभवसु अपात्र २,००,०००/- 
. अकोला गोरेगांव खु. अपात्र २,००,०००/- 
. बाळापुर २. रिधोरा अपात्र ४,००,०००/- 
१. मालवाडा अपात्र १,००,०००/- 
२. खंडाळा अपात्र २,००,०००/- 
पातुर पंडारज बु. अपात्र २,००,०००/- 
एकूण गांवे एकूण १७,००,०००/- 
२६ |बाशिम १. वाशिम . वाशिम गा. १. सावंगा जहां. पात्र अपात्र २,००,०००/- 
जऊळका १. काली पात्र अपात्र २,००,०००/- 
पात्र अपात्र १,००,०००/- 
२. रिसोड पात्र अपात्र ५,००,०००/- 
१. एखलासपुर पात्र अपात्र २,००,०००/- 
३. मालेगांव . जऊळका १. हनवतखेडा पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. सोनाळा, वाकापुर १०३१ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
४. मंगरुळपीर ६. मंगरुळपीर rarer पात्र अपात्र २,००,०००/- 
५. मानोरा ८. मानोरा १. धानोरा घाडगे (बु) १३०० पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. वरोली १४१२ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
३. सावळी १२२६ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
एकूण गांवे ay, एकूण २९,००,०००/- 
२७. | बुलढाणा स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
२८ [यवतमाळ १. वणी १. वणी १. नांदेपेरा २४७८ पात्र अपात्र 3,00,000/- 
२. मारेगांव २. मारेगांव १. बुरांडा (खडकी) ९२८ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
३. बाभुळगांव ३. बाभुळगांव 2 4,00,000/- 
४. कळंब ४. यवत. ग्रा. . मेंढला २,००,०००/- 


५. यवतमाळ ५. वडगांव रोड १. चापडोह ४७० पात्र अपात्र १,००,०००/- 
६. उमरखेड ६. दराटी १. खरबी २२४४ पात्र अपात्र 3,00,000/- 
२. बालतुर तांबडे १७६० पात्र पात्र २,५०,०००/- 
३. डोंगरगांव ४४९ पात्र पात्र १,२५,०००/- 
४. टाकळी ११९१ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
७. राळेगांव ७. राळेगांव १. सराटी ११३३ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. वरणा ८८२ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
३. जागजई ४९४ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
४. वाऱ्हा ११२७ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
ए. सरई १०३० पात्र अपात्र २,००,०००/- 
६. निदा ५४८ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
८. केळापुर ८. पांढरकवडा १. पाटण बोरी ७९४४ पात्र अपात्र ७,००,०००/- 
२. वागदा ६४६ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
३. पाथरी १२३० पात्र अपात्र २,००,०००/- 
४. आकोली खुर्द १८८२ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
५. बोरगांव (कडू) ११३६ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
६. ताडउमरी ९९२ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
७. सुंन्ना १५८१ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
९. दारव्हा ९. दारव्हा १. पेकर्डा ७४८ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
२. सायखेडा १९६८ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
३. रामगांव (हरु) १३०१ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
१०. कळंब १०. कळंब १. मानकापुर ५६७ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
२. नांझा २५५३ पात्र अपात्र ३,००,०००/- 
३. सातफळे ९८९ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
११. राळेगांव ११. वडकी १. खडकी ७४५ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
२. चहांद १५७२ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
३. किन्ही जवादे १६७४ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
४. पिपळापुर १४२१ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
१२. नेर १२. नेर १. ब्राम्हणवाडा प. १०३८ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. कोहळा ९९८ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
एकूण गांवे ३४ 'एकूण ६२,७५,०००/- 
२९ नागपूर ग्रामीण १. कळमेश्वर १. केळवद १. लोहगड १०५५ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
२. सावनेर २. रामपूरी १००७ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
3. रामटेक २. देवलापार १. कटटा ६२५ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
४. पारसिवनी ३. कन्हान १. वराडा (वाघोली) १३८६ पात्र अपात्र २,००,०००/- 
५. भिवापूर ४. भिवापूर १. सरांडी ६५८ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
एकूण गांवे 4 एकूण ८,००,०००/- 
३० "भंडारा १०० % तंटामुक्त गांव 
३१ [eat स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
शिका ५. कन्हाळगाव ४८२ पात्र अपात्र १,००,०००/- 
२. सिंदेवाही १. सिंगडझरी ४८० पात्र अपात्र १,००,०००/- 
एकूण गांवे ६ एकूण ११,००,०००/- 
३३ ।गडचिरोली स्वयंमुल्यमापनामध्ये सहभाग घेतला नसल्याने, जिल्हाबाहय मुल्यमापनाची माहिती 'निरंक' 
३४ |गोंदिया १०० % तंटामुक्त गांव 
एकूण रक्‍कम ३,९५,००,०००/- 


